दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील 
पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सकआ-२०२०/प्र.क्र.२०८/२०२०/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ जून, २०२१ 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकआ २०१०/प्र.क्र.३७७/आस्था-२, 
दि.११/०१/२०११ 
२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
३. सामाजिकनन्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१३/प्र.क्र. ३५/दि.क.२, 
दिनांक ७/१०/२०१६ 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग -२०१९/प्र.क्र. २५१/दि.क.२, 
दिनांक १२/११/२०२० 
५. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक ४/०१/२०२१ ची अधिसूचना 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग झासन निर्णय क्रमांक:दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.२/०२/२०२१. 
७. शासन निर्णय समक्रमांक दि.२४.०२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ Helles कलम ३३ नुसार, या विभागाच्या दि. ७.१०.२०१६ 
शासन निर्णयातील निर्देशानुसार व केंद्रशासनाच्या दि.४.१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार या विभागाच्या 
अधिपत्याखालील समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गट -अ ते गट-ड या संवर्गातील 
पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे दि.२४.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सुनिश्चित करण्यात 
आली आहेत. तथापि, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, राज्य मागासवर्ग आयोग, 
पुणे आणि अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, वरळी या कार्यालयातील पदे दिव्यांगांसाठी सूनिश्चित करण्यात 
आली नव्हती. उपरोक्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, राज्य मागासवर्ग आयोग, 
पुणे आणि अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, वरळी या कार्यालयातील पदे दिव्यांगांसाठी सूनिश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील पदे 
सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि ४.१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिद्ध केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्रशासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व जबाबदा-या तसेच कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी 
राज्य शासन सेवेतील पदाशी समान आहेत, अज्ञा पदाची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन 
सेवेतील ही पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील अशा सूचना विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ-२०२०/प्र.क्र.२०८/२०२०/आस्था-२ 


२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील पदे 
सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि ४.१.२०२१ रोजीची अधिसुचना व सामाजिक 
न्याय विभागाच्या दि. २/२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेस अनुसरुन या विभागाच्या 
अधिपत्याखालील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
आणि अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, वरळी या कार्यालयातील पदे “गट-अ ते गट- ड” या संवर्गाकरिता 
दिव्यांगासाठी नवीन प्रवर्गासह पदे Bad करण्याची कार्यवाही आयुक्‍तालय़स्तरावर करण्याबाबतची सूचना 
या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२१०६२३१३१७४१०१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
र a3 ‘ Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
Anil Kondaji Ahir eee es cate, 


OU = Social Justice And Special Assistance 
Date: 2021.06.23 13:33:31 +05'30' 


(अ.कों.आहिरे) 
सोबत- परिशिष्ट-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, बहूजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र %, मुंबई/नागपूर 

९. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

११. संचालक, विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती इमाव व विमाप्र कल्याण,पुणे 

१२. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१३. राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 

१४. अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, वरळी 

.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१६. सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०. निवड नस्ती (आस्था-२) 


mn 


-O 
— 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे व अधिनस्त कार्यालय 


शारिरीक योग्यता| सुयोग्य पदासाठी दिव्यांग संवर्ग । पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 


महासंचालक, |S, ST, ७, RW, |७) B, LV, बाटा संस्थेचे प्रमुख म्हणून 
डॉ.बाबासाहेब MF, SE,H,C_ |b) D, HH, कामकाज पहाणे, आवश्यकतेनुसार | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
आंबेडकर संशोधन ० OA, OL, OAL, BA, BL, कार्यालयीन कामकाजासाठी, कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
व प्रशिक्षण संस्था, LC, DW, AAV, MDy बैठका / सेमिनार इत्यादीसाठी आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
पुणे d) ML, उपस्थित राहणेसाठी विविध (aid and appliances) काम करण्यास साधन व 
8) MD involving (a) to (d) ठिकाणी दौरे करणे. उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 
above 
सदस्य सचिव, |S, ST, ७, RW, |७) B, LV, 
राज्य मागासवर्ग |MF,SE,H,C_ |b) D, HH, कामकाज करणे, कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
आयोग, पुणे ० OA, OL, OAL, BA, BL, आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
LC, DW, AAV, MDy कामकाजासाठी, बैठका / सेमिनार | आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने ब उपयंत्र 
6) MI, इत्यादीसाठी उपस्थित राहणेसाठी | (aid and appliances) काम करण्यास साधन व 
8) MD involving (a) to (त) विविध ठिकाणी दौरे करणे. उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 
above 
ans संशोधन  |॥७, ST, W, RW, |a) 5, LV, 
अधिकारी, MF, SE,H,C_ |b) D, HH, कामकाज करणे, कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
अनुसूचित जाती व ० OA, OL, OAL, BA, BL, आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन  ।कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
जमाती आयोग, LC, DW, AAV, MDy कामकाजासाठी, बैठका / सेमिनार | आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
बरळी 6) MI, इत्यादीसाठी उपस्थित राहणेसाठी | (aid and appliances) काम करण्यास साधन व 
8) MD involving (a) to (d) विविध ठिकाणी दौरे करणे, उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 
above प्रशासकोय कामकाज पाहणे 


प्राध्यापक, 
डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 


सहायक प्राध्यापक, 
डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 


निबंधक, 
डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 


S, ST, W, RW, 
MF, SE, H, C 


S, ST, W, RW, 
MF, SE, H, C 


S, ST, W, MF, 
RW, 575, €, 


a) 3, LV, प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे, 
b) D, HH, प्रशासकीय कामकाज पाहणे 
० OA, OL, OAL, BA, BL, 

LC, DW, AAV, MDy 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


a) B, LV, [य विद्यार्थ्यांना कोर 

b) D, HH, वृद्धी विषयक प्रशिक्षण आयोजन 
c) OA, OL, OAL, BA, BL, करणेबाबत कामकाज करणे, 
OAL, LC, DW, AAV, MDy  ।प्रशासकोय कामकाज पाहणे 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


a) B, LV, शासकोय कामकाज पाहणे 
b) D, HH, 

c) OA, OL, OAL, BA, BL, 

LC, DW, AAV, MDy 

d) MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


यामध्ये करावयाचे आहे. 
वेळेनुसार संभाव्य प्रबास, दौरा करावा लागतो. 
आवश्यकता भासल्यास नेमून दिलेले काम 
करण्यास साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करू शकतो 


कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
कामाचे ठिकाण शांत असते. कामाच्या 
आवश्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर, साधने व STAT 
(aid and appliances) काम करण्यास साधन ब 
उपयंत्राच्या मदतीने काम करू शकतो 


सर्व काम कार्यालया मध्ये करावयाचे आहे. 
स्वच्छ व प्रकाश असलेल्या कार्यालयामध्ये काम 
आहे. जोखीम नाही. आवश्यकता भासल्यास 
नेमून दिलेले काम करण्यास साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने (aid and appliances) काम करू 
शकतो. 


|ंथालयातील पुस्तकांची निगा 
, HH, राखणे, पुस्तकांच्या नोंदी घेणे, 

० OA, OL, OAL, BA, BL, LC, ।विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे बाटप करणे. 

DW, CP, AAV, 

d) ASD (M), SLD, MI, 

e) MD involving (a) to (d) 


above 


ग्रंथपाल, 
डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 


S, ST, W, BN, 
MF, RW, SE, 
C, H 


Abbreviations 
Sr. Abbreviation Long Form Sr. No. Abbreviation Long Form 
No 


3 
4 
5 
न... a 
KC , 14 H Hearing 
Crouching 
इ ति व्िझि 
Abbreviations [| य ह 


Hard of 
4 |HH ; 14 Dew Dwarfism 
Hearing 


Autism Spectrum Disorder (M= Mild, 
7 |BA Both Arms 17 ASD 
MoD= Moderate) 


Intellectual Diasability 


One Arm and ee 
OAL 19 SLD Specific Learning Disability 
One Leg 


Both leg & one 
10 |BLOA 20 MI Mental 1111655 
arm 


_| 1 [1८2 आ) | 


